महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक 
विकास महामंडळ मर्यादित, दादासाहेब फाळके 
चित्रनगरीच्या संचालक मंडळावर संचालकांची 
नियुक्‍ती करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : गोचिन-२०१९/प्र.क्र.५२/सां.का.१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई - Yoo ०३२. 
दिनांक : २२ ऑगस्ट, २०१९ 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळाच्या अधिसंघ संस्थापन लेख 
आणि संस्थापन नियमावळी मधील कलम १२(८१) व १२(८२) अनुसरुन खालील व्यक्तींची महाराष्ट्र 
चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळाच्या संचालक मंडळावर “संचालक” म्हणून 
नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


१) श्री. संग्राम गजानन शिर्के, मुंबई 

२) श्री. सुबोध भावे, मुंबई 

३) श्री. अशोक शांकरराव देसाई, कोल्हापूर 
) 
) 


४) श्रीमती सायली रघुनाथ कुलकर्णी, मुंबई 
५) श्रीमती Pan परुळेकर, मुंबई 


2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०१९०८२२१४३५५७३२२३ असा आहे. हा 
आदेडा डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by Shailesh 11८13 
DN: c=I ism And Cultural Affairs 


महाराष्ट्र राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Shailesh Tukaram ee 
Jadhav al 
(शैलेश तु. जाधव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः गोचिन-२०१९/प्र.क्र.५२/सां.का.१ 


मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे विशेष कार्य अधिकारी 

अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव, सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

उप सचिव, सांस्कृतिक कार्य यांचे स्वीय सहाय्यक. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-१, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

१०) महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-२, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

११) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ, 
दादासाहेब फाळके चित्रनगरी, गोरेगाव, मुंबई 

१२) महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळाच्या संचालक मंडळावरील 
नवनियुक्त सर्व संचालक, द्वारा - दादासाहेब फाळके चित्रनगरी, गोरेगाव, मुंबई. 

93) निवड नस्ती - सां.का.१ 


AD 


AN 


oC 


Co 


4 


£33) 


9 


S 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


2) 


